वाचा : 


येरवडा मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालयाचे प्रलंबित 
दाव्यांचे देयके अदा करण्याकरीता सन २०१३-१४ या 
वित्तीय वर्षामध्ये रुपये ४,२४,८६८/- इतक्या रक्कमेच्या 
प्रदानास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ५२/ तुरुंग-२ 


मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: ६ मार्च, २०१४. 


सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचा प्रस्ताव आस्था/अभिलेख/ 


प्र. देयक /६२०/२०१४/ कक्ष-१, दिनांक १५ जानेवारी, २०१४ 


शासन निर्णय : 


व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे यांनी कारागृह विभागाचे प्रलंबित देयकामध्ये 


फाईल छपाई, कारागृह विभागाची सनद पुस्तिका छपाई, गुन्हेगारी मासिक सांख्यिकी विवरणपत्र तसेच 


वार्षिक सांख्यिकी विवरणपत्र, बंदीचे अधिकार व जामिनाबाबत माहिती पुस्तिका मराठी/इंग्रजी तसेच 


दुय्यम तुरूंग नियम पुस्तिका छपाई केलेल्या खर्चाची देयके अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही. 
२. येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे यांचे छपाई देयकाबाबतचे विवरणपत्रक खालीलप्रमाणे आहे- 


अ.क्र. | देयक क्रमांक विषय रक्‍कम =| पुरवठा दिनांक 

a) पी-१४० २००५-०६ । फाईल छपाई ५,५४७ | २८/११/२००५ 

२ | पी-१४४ २००८-०९ । कारागृह विभागाची सनद पुस्तिका छपाई ७०,५१३ | २२/१/२००८ 

3 | पी-३४ २०१०-११ | गुन्हेगारी मासिक सांख्यिको विवरणपत्र ४९,४७४ | १०/०१/२००८ 
तसेच वार्षिक सांख्यिकी विवरणपत्र 

४ | पी-१४६ २०१०-११ | बंदीचे अधिकार व जामिनाबाबत माहिती | २,४७,३२९ | ०९/०७/२०१० 
पुस्तिका मराठी/इंग्रजी 

५ | पी-८८ २०१०-११ | दुय्यम तुरूंग नियम पुस्तिका छपाई 42,004 | ०३/०९/२०१० 
एकूण ४,२४,८६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ५२/ तुरुंग-२ 


३. उक्त देयकांची रक्‍कम ही एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असल्याने गृह विभाग, मागणी क्र. 
बी-५, २०५६ तुरुंग (योजनेतर), ००१- संचालन व WIA, (००)(०१) कारागृह महानिरीक्षणालय, 
कार्यालयीन खर्च (२०५६००२६) १३ या लेखाशिर्षाखालील छपाई खर्चाकरीता रुपये ४,२४,८६८/- (रुपये 
चार लक्ष चोवीस हजार आठशे AGUS फक्त) इतक्या रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. fast १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, 
दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-१, अनु. ६ 
नियम अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार, त्यातील विहित अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहुन, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४०३०५१५३८३३८४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | Nn d fa nh ce ead Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
" GOVERNMENT OF 


| 5 h W a [ (- || maHarAsHTRa, OU = HOME 


Date: 2014.03.13 15:44:45 
+05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे, 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

७. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 
८.कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


